महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली सैन्यातील 
शैर्यपदक/सेवापदक धारकांना अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर 
करणेबाबत. 

सुभेदार पाटील मच्छिंद्रनाथ गोविंदा, जि. जळगाव 


महाराष्ट्रशासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२२/प्र.क्र. ५७/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १०/०३/२०२२. 


वाचा 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, मगौपु-२०१७/प्र.क्र.३६०/२८,दिनांक ३१.०१.२०१९. 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६/३७४ 
दिनांक २८/०२/२०२२. 
प्रस्तावना 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ३१/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 

गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय अनुदान 
देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सुभेदार पाटील मच्छिंद्रनाथ गोविंदा, जि. जळगाव यांना 
राष्ट्रपती सचिवालयाच्या आदेश HAF, २०-प्रेज/२०२०,दि.२ मे, २०२० अन्वये ARM इन डिस्पॅच (शौर्यपदक) 
हे पदक प्रदान करण्यात आले आहे. संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार सुभेदार पाटील मच्छिंद्रनाथ गोविंदा 
यांना रु.६,००,०००/-(रू. सहा लाख फक्त) इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचालक, सैनिक कल्याण 
विभाग, पुणे यांनी उक्त संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
शासन निर्णय 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र 
गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, शौर्य/सेवापदक पदक प्राप्त देय रक्‍कम (रुपये) 
नाव व पत्ता झाल्याचा दिनांक 


JC-8Q0889L, सुभेदार Fart इन feta । २६ जानेवारी, २०२० ६,००,०००/- 


पाटील मच्छिंद्रनाथ गोविंदा, (शौर्यपदक) 


24 MARATHA LI, 
PIN- 911624, C/O 56 APO 


aks 


2. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍कमेपैकी yo % म्हणजे 
रु. ३,००,०००/-(रू. तीन लाख फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित yo % रक्‍कम म्हणजे 
रु. ३,००,०००/- (रू. तीन लाख फक्त) मा.मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व 
राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकःमगौपु-२०२२/प्र.क्र. ५७/का-२८ 


३. वरील परिच्छेद क्र.२मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च रु. ३,००,०००/- 
(रू. तीन लाख फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५,संकीर्ण सर्व साधारण सेवा, Loo - 
इतर खर्च, (००)(०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११३) ०५ - बक्षिसे' या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ 
या वित्तीय वर्षा करीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जळगाव यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' 
म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जळगाव यांनी 
कोषागार कार्यालय, जळगाव येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करावी. 
५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय,क्र. मगौपु-२०१७ /प्र.क्र. ३६०/२८, दिनांक ३१.०१.२०१९ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा 
अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१११७०८३१३३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shivaji gulabra 


ढ oe 0 gore 
h | V a | 1 a [| a O DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5a914ec7d7235 1a68d9f1 2e80317d75 1 2bf6Fl 9c34fee2557e3b3c83 
200९657, pseudonym=FBFOA6AA972F003B5B0C7967 AD7B6A3C4FA38DC8, 


gore Rost cestnaiguibeesee 
(शिवाजी गोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५.जिल्हाधिकारी, जळगाव, 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव, 
७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जळगाव, 
९.सह संचालक, ळेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई. 
११. 10-४६०९४१1_, सुभेदार पाटील मच्छिंद्रनाथ गोविंदा, २४ MARATHA LI, PIN- ९११६२४, C/O 4& APO, 
१२.वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
१३.संग्रहार्थ 


पृष्ठरपैकी२ 


